"महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती 
व निवड केलेल्या उमेदवारांची 
नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२" याच्या 
सुधारित परिशिष्टात निर्दिष्ट 
“पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक 
पोलीस आयुक्त", गट अ, या 
अधिसंख्य पदांवर नियुक्‍ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेडा क्र. रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८७/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन - Yoo ०३२. 


संदर्भ = १) 


शासन आदेश- 


दिनांक :०६ जुले, २०२३. 
शासन निर्णय, सा.प्र.विभाग, क्र. टीआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दि.२०.०१.२०१४. 
शासन निर्णय, सा.प्र.विभाग, क्र. टीआरएन-०५१४/प्र.क्र.9/१४/१८-ब, 
दि. २४.०४.२०१५. 
शासन निर्णय, सा.प्र.वविभाग, क्र.बीसीसी-११२२/प्र.क्र.१२८/१६-ब, 
दि. २१.०९.२०२२. 
शासन पत्र, सा.प्रविभाग, क्र.टीआरएन-१०२२/प्र.क्र.१०१/सीपीटीपी, 
दि. २०.१०.२०२२. 


शासन निर्णय, सा.प्र.विभाग, क्र.बीसीसी-११२२/प्र.क्र.१२८/१६-ब, 
दि. ३१.०१.२०२३. 


"यहाराष्ट्र अथिसंख्य पदांची निर्यिती व निवड केलेल्या उयेदवारांची निुुक्ती अधिनियय 
२०२२”(२०२२ चा महा.अधि.क्र.४५) याच्या कलम ३ मधील तरतुदींनुसार, पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, यांच्या आस्थापनेवर, याद्वारे, “WANT उप अधीक्षक” सहायक NAR आउुक्त, 
गट अ”(एस-२०: ५६१००-१७७५००) यांची आठ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 


२. उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोटकलम (१) व (२) यांमधील तरतुदींनुसार, पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद उमेदवारांना, स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट अधिसंख्य पदांवर, 


परिवीक्षाधीन म्हणून, पुढील अटी व शतींवर, याद्वारे, नियुक्‍ती देण्यात आहे:- 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव "महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड 
(श्री./श्रीम.) केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, 


(१) (२) 


(३) 


Lae | श्रीनिवास अरुण पवार 


पोळीस उप अधीक्षक/ 


२. । संदीप गोविदराव पाटील 


३. | शाम सुदाम पानेगावकर 


सहायक पोलीस आयुक्‍त, गट-अ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८७/पोल-१अ 


४. 
षु. 


अरविंद नारायण रायबोले 
प्रतीक्षा नामदेव खेतमालीस 


द. 


करिऱ्मा प्रताप चौधरी 


वंदना अशोक कारखेले 


आरती राजेंद्र पवार 


अटी व शरर्ती- 


१) 


4) 


एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा दोन वर्षांचा काळावधी हा उक्त 
उमेदवारांचा परिवीक्षावधी राहील. 


उक्त उमेदवारांनी शासनास सादर केलेल्या बंधपत्रातीळ अटी व शार्ती त्यांच्यावर 
बंधनकारक असतील. 


उक्त उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ 
चा 22), तसेच महाराष्ट्र शासन आणि पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी 
वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम/आदेश बंधनकारक राहतील. 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टीआरएन-०५१७/प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, 
दिनांक २१.०७.२०१७, अनुसार एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत दोन 
वर्षाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम [Master of Arts in Development 
Administration-M.A. (D.Adm) with Specialization] विहित अर्हता गुणांसह उत्तीर्ण 
करणे उक्त उमेदवारांना बंधनकारक राहील. तसेच Sad अभ्यासक्रमाच्या संबंधात 
शासन, यशदा आणि संबंधित विद्यापीठ यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम/ 
आदेशा/अनुदेश/निर्णय उमेदवारांवर बंधनकारक राहतील. 


उक्त उमेदवारांनी उक्त अभ्यासक्रम विहित संधीत/कालावधीत उत्तीर्ण होणे 
बंधनकारक राहील. 


उक्त उमेदवारांनी एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम यामधील सर्व टप्प्यांचे 
प्रशिक्षण परिवीक्षावधीत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 


उक्त उमेदवारांची परिवीक्षावधीतील वर्तणूक समाधानकारक नाही किंवा त्यांच्या 
पदाला अनुरूप नाही, असे निदर्शनास आल्यास त्यांची सेवा, कोणतीही पूर्वसूचना न 
देता, समाप्त करण्यात येतील. 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), क्र.मातंसं १७१९/ 
प्र.क्र.१८/से.५/३९, दि. ३०/०७/२०१९, यामधील तरतुदींनुसार एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान असल्याचे समजण्यात येईल व 
अशा अधिकाऱ्यांनी "यहाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी“वापराबाबतचे ज्ञान 
आक्इ्यक ठरकिण्यागवत PIT, १९९९”याद्वारे विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्यक असणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८७/पोल-१अ 


९) उक्त उमेदवारांना एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषा परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास, उक्त परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे 
MASI राहील. 


qo) उक्त उमेदवारांना "राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 


११) उक्त उमेदवारांना परिवीक्षावधीत नैमित्तिक रजा खेरीज करुन इतर कोणत्याही रजा 
अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


३. वर नमूद अटी व हातीं यांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांना लागू 
असलेले इतर सर्व सेवाविषयक सर्वसाधारण नियम व आदेश उक्त उमेदवारांना लागू राहतील. 


४. उक्त पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांनी सोमवार, १७ जुले २०२३ (म.पू) रोजी 


महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू व्हावे. 


५. उक्त उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी प्रवास भत्ता देय असणार नाही. 
६. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०७०६१४२६२१२२२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL 
BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


१) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, भूखंड क्र.३४, सेक्टर ११, सरोवर 
विहारच्या समोर, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई, जि. ठाणे. पिन-४००६१४. 

३) उप सचिव, सीपीटीपी, सा.प्र. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) संबंधित उमेदवार. 

५) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल, लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


